सहायक नगर रचनाकार, श्रेणी-१ (गट-ब/ राजपत्रित) 
पदावर नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती व पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- नियुक्‍ती-११२०/प्र.क्र.०२/२०२०/नवि-२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- १७ फेब्रुवारी, २०२० 


वाचा : शासन निर्णय समक्रमांक दि.१८.०१.२०२०. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सहायक नगर रचनाकार, श्रेणी-१ (गट-ब)(राजपत्रित) पदाकरीता शिफारस 
केलेल्या उमेदवारांना दि.१८.०१.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये नियुक्‍ती व पदस्थापना देण्यात आली आहे. सदर 
AAAS अ.क्र.१६१ येथील उमेदवारांच्या पदस्थापनेमध्ये अशांत. बदल करुन खालीलप्रमाणे त्यांच्या 
नांवासमोर दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | गुणवत्ता उमेदवाराचे नाव वाटप केलेला पदस्थापना 
क्रमांक महसुली विभाग 
eal २ ३ ia 4 
षि १६७ । श्रीमती अनिता नागपूर नाशिक महसुली विभागात सहायक 
नंदकिशोर भोये संचालक, नगर रचना (मूल्यांकन), 
नाशिक या कार्यालयात 


०२. संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदर उमेदवाराचे पदस्थापनेबाबतचे कार्यकारी आदेशा 
तात्काळ निर्गमित करावेत. 

०३. संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदर उमेदवार रुजू झाल्यानंतर उक्त पदाचा कार्यभार 
स्विकारण्याबाबतचे कार्यकारी आदेशा तात्काळ निर्गमित करावेत. 

०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेताक क्रमांक २०२००२१७१५३२१६६२२५ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Vishnu oer ai ae 
Shripati Patil scene 
(विष्णू पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति :- 
संबंधित अधिकारी यांना संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेमार्फत 
प्रत :- 


१) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-११२०/प्र.क्र.०२/२०२०/नवि-२७ 


२ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/ नागपूर. 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. (पत्राने). 

मा.मंत्री, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचे स्वीय सहायक. 
मा.राज्यमंत्री, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचे स्वीय सहायक. 
मा.अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग (१) यांचे स्वीय सहायक. 
मा.प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक. 

विभागीय आयुक्‍त, नागपूर/नाशिक. 

संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

जिल्हाधिकारी, नागपूर/नाशिक. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

सह संचालक, नगर रचना 
उप संचालक, नगर रचना 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
निवडनस्ती/नवि-२७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


